जलसंपदा विभागातील दक्षता 
पथकांकडील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०२१/प्र.क्र.७९/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२/०३/२०२१ 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, 
दि.२१/१०/२०१६ 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-१, 
दि.२५.०९.२०२० 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. १५.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, पुणे, 
औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील पाच दक्षता पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना 
दि. ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता संदर्भक्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
सोबतच्या परिशिष्टात नमूद Host पाच दक्षता पथकांकडील (कार्यालयनिहाय) एकूण १६५ पदे 
दि. ०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, 009 संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी” या मुख्य 
लेखाशीर्षाखालील दक्षता पथकनिहाय तपशीलवार लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२२१२२३२५९८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pooja Prasad Mankar 


Po Oj a P rasad DN: CN = Pooja Prasad Mankar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of 


सहपत्र - परिशिष्ट. Mankar ee 
(पूजा मानकर) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि)/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 


२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०२१/प्र.क्र.७९/दक्षता-१ 


३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 

४. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 

५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 
६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


७. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 

१२. संचाळक, लेखा व HMR, मुंबई. 

१३. आंतरवित्त सछ़ागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ (वर्ग-१/२) / say) /अर्थ-१/२/ आ(तांत्रिक) / आ(अतांत्रिक) / आ (पुर्नरचना) /दक्षता-२/३ 
कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणंय क्र. पमुवा-२०२०/प्र.क्र.१०६/दक्षता-९, दि.२२/०३/२०२१९ चे सहपत्र. 
पदांचे नांव 


=o 
उच्च अभियंता 
अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी वरिष्ठ प्रथम लिपिक/ | संगणक वाहन चौकीदार दक्षता पथक निहाय तपशीलवार लेखाशीर्ष 
(स्थापत्य/ लिपिक / नाईक शिपाई 
अभियंता | लघुलेखक | अभियंता यांत्रिकी लिपिक | लिपिक टंकलेखक | चालक | चालक 
/ टंकलेखक 
) 


® 
ए५--१--१-७ 


(४--*१)-५ g 3y म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई 
| 


दक्षता 
पथक, ठाणे 


(५--*१)-६ 


(ए-१९)६ 


९३ |_____| 
|. विभाग, मुंबई (२७०१ १४८५) 
दक्षता मागणी क्र.आय-३, २७०१ म धारे, ८० 
पथक, पुणे yy सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी. 
(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 
विभाग, पुणे (२७०१ १४९४) 


क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११) 

म क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 

पूर विभाग, नागपूर (२७०१ १५२९) 


च्यात मागणी क्र.आय-३, २७०१ म थारे, co 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 
अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 
ess 22: t= = TG 


द्क्षता 
पथक, 
नागपूर 


a 


दक्षता ए--९--९-७ | (९-- *१९)न 
'पथक, 


अमरावती 


दक्षता ए--श--१९-७ | (९-- *१)न 
पथक, 
ओरंगाबाद 
५ | ५ | १० | | os | 


:- * चिन्हांकित पदे 


x Digitally signed by Pooja Prasad Mankar 
P OO} a P rasad DN: CN = Pooja Prasad Mankar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = WATER RESOURCES 


Mankar DEPARTMENT 


Date: 2021.03.22 12:29:29 +05'30' 


(पूजा मानकर) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


